महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 
७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६/१९/शिक्षण-१. 
९वा मजला, गो.ते.रूग्णाळय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: २० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
क्र.मआवि-६९८/प्र.क्र.४/९८/दंत, दि.२१.०८.१९९८. 

२. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
क्र.मआवि-१६९८/प्र.क्र.४/९८/दंत, दि.१५.०२.१९९९. 

३. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
क्र.मआवि-१०९९/प्र.क्र.६३/९९/शिक्षण-१, दि.३०.०५.२०००. 

४. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
क्र.मआवि-१०९९/प्र.क्र.१७/शिक्षण-१, दि.१७.०२.२००५ 

५. भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र.१/३२/२००६-यु.(प), दि.३१.१२.२००८. 

६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र.एफ १-२/२००९(इसी), दि.२९.०६.२००९. 

७. झासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
क्र.मआवि-२००९/प्र.क्र.१२९/०९/शिक्षण-१, दि.०५.०३.२०१०. 

८. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र.एफ ११-१/२०१७(सीयु, दि.१८.०१.२०१८. 

९. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.वेपूर २०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.०१.०१.२०१९. 

१०.शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र.वेपूर २०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३०.०१.२०१९. 

११.झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२०.०२.२०१९. 

१२.शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.एमआयएससी २०१८/सी.आर.५६ 
/१८/युएनआय, दि.०८.०३.२०१९. 

१३.शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.१४.०५.२०१९. 


झासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६/१९/शिक्षण-१ 


१४.शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.३०.०५.२०१९. 
१५.कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे 
दि.०१.०६.२०१९ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मधीळ तरतूदीनुसार 


शासनामार्फत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक करिता संदर्भ क्र.१, २ व ४ येथील 


शासन निर्णयान्वये, पाच वैधानिक पदे व १४५ इतर पदे अशी एकूण १५० पदे निर्माण करण्यात 
आली आहेत. 


२. राज्य शासनाने वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.९ येथील दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७”च्या अहवालातील 


शिफारशी स्वीकृत केलेल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्र.१० येथील दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 


रोजीच्या अधिसूचनेन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून 


सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली 


आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.११ येथील दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार 


प्रारंभिक वेतन निश्चितीबाबत व थकबाकी अदा करण्याबाबत सविस्तर कार्यपध्दती विहीत 


करण्यात आलेली आहे. 


३. त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्याकरीता शासनामार्फत 


निर्माण केलेल्या पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने 


सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील शासनमान्य 


विविध संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून 


सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) कुलगुरु व प्र-कुलगुरु ही पदे वगळता अन्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतन 


संरचनेतील वेतननिश्चिती आणि त्यानुषंगाने अनुज्ञेय थकबाकीचे प्रदान संदर्भाधीन 


क्रमांक १० येथील शासन अधिसूचना वित्त विभाग दिनांक ३० जानेवारी, २०१९, 


संदर्भाधीन क्रमांक ११ येथील शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक २० फेब्रुवारी, 


२०१९, संदर्भाधीन क्रमांक १३ येथील शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक १४ मे, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६/१९/शिक्षण-१ 


2. 


4) 


२०१९ आणि संदर्भाधीन क्रमांक १४ येथील शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक 


३० मे, २०१९ मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावे. 


कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित 


वेतन संरचना लागू करण्याबाबत मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर स्वतंत्रपणे आदेशा 
निर्गमित करण्यात येतील. 
उप कुलसचिव व वीजतंत्री या दोन संवर्गासंदर्भात प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.सदर 


पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना लागू 


करण्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतल्यानंतर स्वतंत्रपणे आदेठा 
निर्गमित करण्यात येतील. 
सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्याचा विकल्प सदर आदेशा निर्गमित 


झाल्यापासून एक महिन्यात देण्यात यावा. 


या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा 


अतिरिक्‍त खर्च, वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्याच 


लेखाशीर्षाखाळी खर्ची घालण्यात यावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. या संदर्भात प्रचलित शासन आदेठा / कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सेवा-९ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.निरंक, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००८२०११४७१७३९१३ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRINIVAS PUNDALIKRAO KOTWAL 


S H R | N | VA S DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4ce 179864 
4845edd3b3fb5ef54c3051c62, postalCode=400001, 
Pp U N D A L | K R A O street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=30ec04f686f0e875 1 5c68a42bc5df9353c8 
af939ef1a35539184495da3e943c6, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SHRINIVAS 
KOTWA L PUNDALIKRAO KOTWAL 
Ss श्रीनिवास Date: 2020.08.20 16:32:54 +05'30' 
(डॉ. श्रीनिवास पुं. कोतवाल) 
सहपत्र:- विवरणपत्र. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६/१९/शिक्षण-१ 


३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (वै.शि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.राज्यमंत्री (वै.शि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, (वै.शि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. (५ प्रती) 

८. महालेखापाल-१(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. सर्व सह/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. (५ प्रती) 

११. संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय. 

१४. सहाय्यक संचालक, आयुष संचालनालय, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१५. वित्त विभाग (सेवा-९) मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६/१९/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र 
(शासन निर्णय क्र.२०१९/ प्र.क्र.०६ /२०१९/शिक्षण-०१, दिनांक: २०.०८.२०२० चे सहपत्र) 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक अंतर्गत विविध संवर्गाची सुधारित वेतन संरचना 


विद्यमान वेतन संरचना 
डा ऐकूण | aaa ay ग्रेड वेतन/ सुधारीत वेतन मेॅंट्रिक्स 
= पदनाम मंजूर ave Grade मधील वेतन स्तर 
पदे Pay (रु.) 
(रु.) 
(रु.) 
बि ? 2 8 ५ र्द 
वैधानिक पदे 
हिं कुलसचिव liad ३७४००-६७००० । ८९०० _|5-२९ : १३११००-२१६६०० 
२ | परीक्षा नियंत्रक वि ३७४००-६७००० ।८९००  ।5-२९ : १३११००-२१६६०० 
३ ।वित्तवलेखा अधिकारी | 09 | ३७४००-६७००० । ८९००  ।5-२९ : १३११००-२१६६०० 
गट-अ वैधानिक पदांशिवाय अन्य/इतर पदे 
४ | संचालक, विद्यार्थी कल्याण |" हता. ३७४००-६७००० | ८९०० 5-२९ : १३११००-२१६६०० 
५ | सहाय्यक कुलसचिव १२ ।१५६००-३९१०० । ५४०० 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
६ । विधी अधिकारी | 09 | १५६००-३९१०० । ५४०० 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
७ । संगणक आज्ञावलीकार 02 | १५६००-३९१०० | ५४०० S-20 : ५६१००-१७७५०० 
८ | विद्यापीठ अभियंता (विद्युत) चिव १५६००-३९१०० । ५४०० 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
गट-ब 
९ | कक्ष अधिकारी (जनसंपर्क) | 09 | 9300-3800 &६०० 5-१६ : ४४९००-१४२४०० 
| 90 | कक्ष अधिकारी १२ | ९३००-३४८०० ४४०० 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
rae q | कक्ष अधिकारी (खरेदी) ("व| ९३००-३४८०० ४४०० 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
१२ | अधीक्षक विळे ९३००-३४८०० ४४०० 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
१३ । सांख्यिकी अधिकारी हि ९३००-३४८०० ४४०० 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
गट-क 
१४ | उच्च श्रेणी लघुलेखक ०४ | ९३००-३४८०० ४४०० — | 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
१५ लेखापाल | 09 | 9300-38200 ४४०० 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
१६ | सहाय्यक लेखापाल 12205. 8300-38200 ४३०० 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१७ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 02 | ९३००-३४८०० 8300 — | 85-१४: ३८६००-१२२८०० 
१८ | सांख्यिकी सहाय्यक हि ९३००-३४८०० ४३०० 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६/१९/शिक्षण-१ 


विद्यमान वेतन संरचना 

एकूण . ग्रेड वेतन/ सुधारीत वेतन aera 

अ. ; वेतन बँड / Pay Su रि 
पदनाम मंजूर Grade मधील वेतन स्तर 

क्र. Band 

पदे Pay (रु.) 

(रु.) 
(रु.) 
Es ? 3 8 ५ § 
१९ वरिष्ठ सहाय्यक १८ ९३००-३४८०० ४३०० 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
२० । वरिष्ठ लिपिक/डीईओ १७ । ५२००-२०२०० २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
२१ लघुटंकलेखक ०९ | ४५२००-२०२०० २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
२२ | लिपिक/टंकलेखक/डीईओ ३४ | ५२००-२०२०० १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
२३ | भांडारपाल | 09 | 4200-20200 १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
२४ रोखपाल ०२ ५२००-२०२०० १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
२५ | दूरध्वनीचालक 02 | ५२००-२०२०० १९०० । 8-६ : १९९००-६३२०० 
२६ | वाहनचालक ०३ | ५२००-२०२०० १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
गट-ड 
२७ चक्रमुद्रण चालक | 09 | ४४४०-७४४० १६५० 5-४ : १७१००-५४००० 
२८ शिपाई | 90 | ४४४०-७४४० १३०० 5-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण पदे १४२ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


